महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.९५(भाग-७)/पदुम-१ 


शासन Seat :- 


दिनांक : ०७.०८.२०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पशुसंवर्धन 
विभागातील aap विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (मुंबई 
विभाग) बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये 


दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र ठिकाण 
a] २ ३ 
। . | डॉ.संतोष नथुराम निमुणकर पविअ, पवैद  । पविअ, पवैद श्रे.१ दाभोळ ता. दापोली जि. 
$1.9 रामपूर ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 
२. | डॉ.रामदास सावळेराम जायभाये पविअ, पवैद | पविअ, पवैद श्रेणी-१, कासेगाव, ता. वाळवा, जि. 
श्रे.१ मंडणगड जि. रत्नागिरी सांगली 
(डॉ. दामोदर कोकरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
३. | डॉ.अभिजित भगवान कसालकर पविअ पविअ, जिपसचि कणकवली, जि.सिधुदुर्ग या रिक्‍त 
पंचायत समिती (वि) रत्नागिरी पदावर 
जि. रत्नागिरी 
ण . | डॉ.आदिती अभिजित कसालकर पविअ पवैद | पविअ, (विस्तार) पंचायत समिती, कणकवली, जि. 
श्रे. कोतवडे ता. जि.रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
५. | डा. वेभवी विजय पवार, पविअ पवैद ससुन । पविअ, पसं-६ पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 
नवघर ता. वसई जि. पालघर (डॉ. अनुराधा रेनापूरकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-७)/पदुम-१ 


वावोशी ता.खालापूर जि. रायगड 


६. | डॉ.सुधिर भिकाजी कानसे पविअ, तालपसचि, देवरूख, ता. संगमेश्वर जि. 
पशु वैद्यकिय दवाखाना मांलगुंड ता. जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 
रत्नागिरी 

हि . | डॉ. सुहासिनी सुबोध झंझाड पविअ पविअ, प्रादेशिक अंडी उबवणी केंद्र, नागपूर 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन गुण नियंत्रण प्रयोग | (डॉ. चित्रा राऊत यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
शाळा गोरेगांव, मुंबई पदावर) 

८. | डॉ. शर्वरी मनिष पालकर पविअ एकात्मिक । पविअ (वि) पंचायत समिती, डहाणू, जि. पालघर 
पाहणी योजना, मुख्यालय-मुंबई या रिक्‍त पदावर 

९. । डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य पविअ पविअ, पशुवधगृह देवनार, मुंबई 
जिल्हा परिषद, ठाणे (डॉ. विद्या कदम यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

ie ०. | डॉ.आनंद बा. मारकवार, पविअ प्युवधगृह । पविअ पवैद, 3.9 पाली ता.वाडा, जि. पालघर 
देवनार मुंबई-४३ या रिक्‍त पदावर 

शि १. | डॉ.विद्या सु.कदम पविअ पद्चुवधगृह देवनार, | पविअ गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गोरेगांव, मुंबई 
मुंबई-४३ (डॉ. किर्ती डोईजोडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

१२. | डॉ.धनंजय बाबुराव डुबल पविअ जिपवेसचि । पविअ, तालपसचि, माणगांव, ता. माणगांव जि. 
अलिबाग जि-रायगड रायगड या रिक्‍त पदावर 

१३. | डॉ. निवेदिता सुधिर ad पविअ, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 
जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय चिपळूण, जि. रत्नागिरी या रिक्‍त पदावर 
चिपळूण जि. रत्नागिरी 

a ४. | डॉ.संजयकुमार मुकुंदराव लोंढे पविअ, पवैद श्रे.१ तेर ता. जि. उस्मानाबाद या 
पविअ (तां.स.) जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग रिक्‍त पदावर 

१५. | डा.अजित कृष्णा मळीक पविअ (वि) पविअ, पवैद श्रे.१ बांदा ता. सावंतवाडी, जि. 
पंचायत समिती कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 

१६. | SI. मिलन भोपिदास जाधव पविअ पवैद पविअ, पवेद श्रे.१ घोलवड ता. डहाणू जि. पालघर 
मांडवा ता. वाडा जि. पालघर या रिक्‍त पदावर 

हि ७. | डॉ.किर्ती वैजनाथ डोईजोडे पविअ उप पविअ, तांत्रिक जिल्हा परिषद, ठाणे 
आयुक्त पशुसंवर्धन गुण नियंत्रण प्रयोग (डॉ. प्राजक्ता वैद्य यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
शाळा गोरेगांव मुंबई-६५ वाव) 

१८. | डॉ.श्रीम. व्ही.के पाटील पविअ प.वे.द. श्रे.१ | पविअ, पवैद श्रे.१ कळंब ता. कर्जत जि. रायगड या 


रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-७)/पदुम-१ 


१९. | डॉ.रमाकांत राजाराम पाटील पविअ, पवैद श्रे. १ वावोशी, ता.खालापूर जि. 
पविअ (वि) पं.स. भिवंडी जि.ठाणे रायगड 
(डॉ.श्रीम. व्ही.के पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
२०. | डॉ.सतीडा विश्वनाथ चंदनशिवे पविअ पवैद- । पविअ, पवैद श्रे.१ तळवेली, ता. अंबरनाथ जि. 
धसई ता.मुरबाड जि. ठाणे ठाणे या रिक्‍त पदावर 
२१. | SLM. अर्चना रा.जोशी प.वि.अ. pape पविअ (तांत्रिक) जिल्हा परिषद, रायगड या रिक्‍त 
प्रकल्प, पेण जि.रायगड पदावर 
२२. | डॉ.मिताली Pitre देवरे पविअ पवैद-मांडा | पविअ, एकात्मिक पाहणी योजना,मुख्यालय-मुंबई 
ता. कल्याण जि. ठाणे (डॉ. शर्वरी पालकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
२३. | डा.विवेक सदानंद ढेकणे पविअ ude. श्रेणी- | पविअ, तालपसचि कुडाळ, ता. कुडाळ जि. 
१ मोंड, ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
२४. | डॉ.शशिकांत को. थोरात प.वि.अ.पवेद पविअ, (वि) गुहागर ता. गुहागर जि. रत्नागिरी या 
म्हसळा जि. रायगड रिक्‍त पदावर 
२५. | डॉ.श्रीम. रुपाली ना.जाधव प.वि.अ.पवैद पविअ, पवैद श्रे.१ श्रीवर्धन ता. श्रीवर्धन जि. रायगड 
श्रे. वाघोली अलिबाग जि. रायगड या रिक्‍त पदावर 
२६. | डा.मेघा वि. खवसकर प.वि.अ. (वि.)पं.स. पविअ (वि) पंचायत समिती, श्रीवर्धन जि. रायगड 
अलिबाग जि. रायगड या रिक्‍त पदावर 
२७. | डॉ. मानसिंग गु. शिसोदे पविअ पवैद पविअ, पवैद श्रे.१ देवगांव ता. निफाड जि. नाशिक 
दांडगुरी ता.श्रीवर्धन जि. रायगड या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल sag, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न 
केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर 
सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-७)/पदुम-१ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१२५४५४९५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar 
Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 13:05:15 +05'30' 
(fe. 121398) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पज्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्‍त Ua, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे 

७. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, 
मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 

८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

१०.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१२.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


